मा.न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या स्वीकृत 
केलेल्या पहिल्या अहवालाच्या अनुषंगाने 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३ /१६-क 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.३१.१०.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक: 


वरील वाचा येथील शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधीळ परि.२ (ऊ) मधील “भूमी अभिलेख 


विभागाचे अभिलेखे - पक्काबुक, शेतवारपत्रक, वसूली बाकी, ऊल्ला प्रतीबुक, रिव्हीजन प्रतीबुक, 


FORA रजिस्टर, हक्क नोंदणीपत्रक” या नंतर खालीलप्रमाणे वाचावे. 


“नमुना नं.३३ (प्रतीकडील इसमवार यादी), नमुना नं.३४ (खानेसुमारी तक्‍ता) व टिपण बुक” 


२. सदर हासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/११/.॥8॥०9॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३१२०११३०५४६१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUMANT NAMDEORAO BHANGE 
U M A NT IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=17b7f71196a30fSdadd3859d04bf654ed8b2dd117797 
NAMDEORAO 2936de56dcefe4daa38e, postalCode=400032, ‘Mahi 
rialNumber=1FB1B48850CC3E5A74179F 14C10EC607D89BEA 
3022F75E225829CC7525E64558, SUMANT NAMDEORAO 
BHANGE ss 
Date: 2023.12.01 13:06:59 +05'30' 


प्रत, 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 

३) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 
४) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय) यांचे सचिव 
) 
) 
) 


५) मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा 
७ सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क 


८) मा. न्यायमूर्ती दिळीप भोसले (निवृत्त) 

९) मा. न्यायमूर्ती. मारोती गायकवाड (निवृत्त), 

१०) मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) 

११) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

१२) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१३) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) 

१४) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद) 

१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 


१७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१८) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

१९) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२०) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२१) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


